अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील "गट- 
क" व "गट-ड" संवर्गातील पदे सरळसेवेने 
भरण्यासाठी निवड समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२१५/४४४/प्र.क्र.८५/पोल-५ब 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: २४ जुन, २०१५. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं २००७/प्र.क्र.४६/०७/१३-अ, दि.१९.१०.२००७ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं २००७/प्र.क्र.४६/०७/१३-अ, दि.१९.१०.२०१५ 


प्रस्तावना : 

राज्य शासनाच्या दुय्यम सेवेतील गट "क" मधील उमेदवारांची निवड करण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेली प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळे व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळ, मुंबई ही 
कार्यालये दि.११.६.१९९९ रोजी शासनाने बरखास्त केल्यानंतर. सदर निवडमंडळाच्या कक्षेतील गट 
'क" वर्गीय पदांवरील उमेदवारांची निवड करण्यासाठी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
दि.१९.१०.२००७ नुसार निवड समित्यांची स्थापना करणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार. अपर पोलीस 
महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील "गट-क" व "गट-ड" 
संवर्गातीळ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी निवड समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आस्थापनेवरील गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळ सेवेने 
भरण्यासाठी खालील प्रमाणे निवड समिती गठीत करण्यास याद्वारे शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे पदनाम समिती मधील पद 
9 | अपर पोलीस महासंचालक, गु.अ.वि., म.राज्य, पुणे अध्यक्ष 
२ | पोलीस उप महानिरीक्षक (प्रशा), गु.अ.वि., म.राज्य, पुणे सदस्य-सचिव 
३ | पोलीस अधीक्षक/अपर पोलीस अधीक्षक, मागासवर्गीय प्रतिनिधी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस ०२१५/४४४/प्र.क्र.८५/पोळ-५ब 


(अ.जा./अ.ज./इ.मा.व.) 

४ | पोलीस अधीक्षक/अपर पोलीस अधीक्षक/पो.उप अधीक्षक, सदस्य 
अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी 

५ | अपर पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय) सदस्य 


उपरोक्त निवड समिती गठीत करतांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील अटी पूर्ण होत नसल्यास निवड समितीने अतिरिक्‍त सदस्याची नियुक्‍ती करुन अटीची 
पुर्तता करावी. सदर निवडसमिती मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग किंवा उपरोक्त प्रवर्गपैकी कोणत्याही 
प्रवर्गातील एक प्रतिनिधी महिला असणे अनिवार्य आहे. तसेच समितीमध्ये "गट-अ" मधील 
अल्पसंख्याक अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास "गट-ब" मधील अल्पसंख्याक अधिकारी यांचा 
समावेश निवड समितीत करण्यात यावा. तसेच झासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची सुसंगत 
कार्यपध्दतीनुसार अपर पोळीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभागातील "गट-क" संवर्गातील पदे 
सरळसेवा प्रवेशाने व "गट-ड" संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरणे अनिवार्य राहील 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६२४१५५०३७९५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ice Digitally signed by Ajinkya 
A | Nn k a Vasant Bagade 
J y DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S= 
V asan t Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
OU = Home 


B ag ad e Date: 2015.06.24 12:43:35 


+05'30' 


(अजिंक्य बगाडे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा.,पुणे. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


०८ AW AD -5 


पुष्ठ २ पैकी २ 


